ग्रह विभागाच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता 
घेण्यासाठी निश्‍चित करावयाच्या प्रक्रियेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग | 

शासन तिर्णय क्रमांक-सीञारपी- ०५५२/प्रक्र.१३/पोल-७ 

मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२, दिनांक-१५ फेबुवारी, २०१२. 


™ 


संदर्भ : १) गृह विभाग शासन Probe क्र.पीएचगी/०१२१/२२/पोल-७, दि.२७ रो, १९९२. 
२) शासन पत्र क्र. पीएचसी-०७०१/२१४६ ची बेरुक/प्र.क्र-२३/णऐेल-७, दि. ३०/८/२००४व 
दि. ६/२/२००७ 
३) शासन पत्र क्र. सीआरपी-०३११/प्र.क्र-११३/पोल-७, दि. ५ एाप्रल, २०११ 
४) पोलीस गृह निर्माण च कल्याण महामंडळाचे प्न क्र.पौगृम/ ate / प्रशासकीय मान्यता 
/२९३९/२०११, दि.११९ नोव्हेंबर, २०११. . 


प्रस्तावना : | 
शासन निर्णय गृह विभाग दि.२७ मे, १९९२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह | निर्माण व कल्याण 
महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार महामंडळला दिलेले 
आहेत. कालीघामध्ये सदर शासन निर्णयामध्ये काही गुटी आढळून आल्यामुळे तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
पत्रान्वये महामंडळाने सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची विंनती केल्यामुळे सर्व बाबींचा विचार 
करून नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. | 
शासन निर्णय : | | | 
गृह विभाग शासन निर्णय क्र.पीएचसी/ ०१९१/२२/पोल-७ दि.२७ मे, १९९२ अन्वये पोलीस गृह 
निर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांना मूळ तसेच सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे, महामंडळाला दिलेले अधिकार यां शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. यापुढे गृह 
(पोलीस) विभागाच्या सर्व बांधकामांना शासन स्तरावरून मूळ तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे 
आवश्यक राहील. | 
'२. So निवासस्थाने किंवा त्यापेक्षा अधिक निवासस्थांनाचे निवासी इमारतींचे प्रकल्प व १००० चौ.मी. 
किंवा- त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ बांधकाम असणाऱ्या प्रशासकीय इमारतींची कामे पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात यावीत. सदर मर्यादेच्या आतील व दुरूरतीची सर्व कामे सार्वजनिक 


बांधकाम विभागामार्फत करण्यात-यावीत. - 


रटा/ए्त-२६९३५००-२-२०१२९॥-१ | ण LENT. 


= 


- ३. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने / पोलीस घटक प्रमुखांनी पोलीस गृह निर्माण व कल्याण 


महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांची अंदाजपत्रके. महामंडळाकडून तयार करून घ्यावीत तर 
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात . येणाऱ्या कामांची. अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून तयार करून घ्यावीत. बृहन्मुंबईतील सर्व अंदाजपत्रके पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई व उर्वरीत 
महाराष्ट्रातील सर्व अंदाजपत्रके पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे कार्यालयामार्फत 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर करावीत 

४. यापूर्वी ज्या प्रकल्पांना पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
आहेत व त्यांचे काम सुरू झालेले आहे, अशा प्रकल्पांना शासनाकडून पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेण्याची 
आवश्यकता अराणार नाही. तथापि, सदर प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता असल्यास 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा 

५. परिच्देद २ मध्ये निश्‍चित केलेल्या निकषांच्या बाहेर जाऊन एखादे काम पोलीस गृहनिर्माण व 


कल्याण महामंडळ अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करणे आवश्यक वाटत असल्यास त्यासाठी 


शासनाची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


is wo | 
( नं.म.शिंदे ) 


उभ सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, Sect करप्शन व्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

व्यवस्थापकीय रांचालक, पोलीस गृहनिर्माण:व कल्याण महामंडळ , वरळी , मुंबई. 

अपर पोलीस गहासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, HATE अ, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/"नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, मुंबई/ नागपूर. 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त/ सर्व पोलीस अधीक्षक. 

सर्व समादेशकं, राज्य राखीव पोलीस बल 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

सर्व अधीक्षक, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

वित्त विभाग व्यय-७/निवडनस्ती पोल-७ 


